इतर मागास बहुजन कल्याण या विभागासाठी 
वाहन चालकाचे एक काल्पनिक पद नव्याने 
निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.आस्थाप्र -२०२०/प्र.क्र.८/आस्थापना 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मे, २०२१ 
वाचा:- 
१. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.शाकानि-२०१७/प्र.क्र.३३/१८(रवका), दि.०९.०३.२०१७ 
२. झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.१९७/आस्था-१, 
दि.०९.०६.२०१७. 
३. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र.आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.११/आस्था-१, 
दि.०६.१२.२०१७. 
४. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.आस्थाप्र-२०१८/प्र.क्र.८०/आस्था-१, 
दि.०२.०८.२०१८. 
५. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.आस्थाप्र-२०१९/प्र.क्र.८४/आस्था-१, 
दि.२२.०८.२०१९. 
६. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.आस्थाप्र-२०१९/प्र.क्र.७०/आस्था-१, 
दि.१३.०९.२०१९. 
७. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.आस्थाप्र-२०१९/प्र.क्र.८४/आस्था-१, 
दि.२२.०१.२०२०. 
प्रस्तावना:- 
मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांच्याकरिता वाहन खरेदी करण्यास दि.०४.०२.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांच्या 
वाहनासाठी वाहन चालकाचे काल्पनिक पद निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांच्या वाहनासाठी वाहन चालकाचे एक काल्पनिक पद निर्माण 
करुन बाह्मस्रोताद्वारे सेवा घेण्यास उपसमितीने चक्रीय पद्धतीने मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन या 
विभागासाठी वाहन चालकाचे एक काल्पनिक पद निर्माण करुन बाह्यस्रोताद्वारे सेवा घेण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी येणारा खर्च विभागाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
२. बाह्ययंत्रणेकडून कामे करुन घेताना शासन परिपत्रक वित्त विभाग दि.२७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, 
दि.०२.१२.२०१३, दि.०२.०८.२०१६ व दि.३०.०९.२०२० मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र -२०२०/प्र.क्र.८/आस्थापना 


३ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५१/आपुक, 


दि.२९.०४.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०५२७१६३३०७१०२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१५ 


es 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Nathlya Valvi 
ver nt Of Maharashtra, ou=OTHER BACKWARD. 
*ARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashti 


rakash Nath ya shi 
2.5.4.20=37e ‘a9e7ec7b 19b76a5807897 13f16034880d23F1579F9f0 
९! , 
क 5शाठ॥[॥110९ a0a24e3446c310d700e134ea5701556b31b636228a 
a Vi 7d6c6671877¢3bb3, cn=Prakash Nathlya Valvi 
Date: 2021.05.27 16:42:11 +05'30' 


(प्रकाशा वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री/राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 
सर्व विधान परिषद/ विधानसभा सदस्य, विधान भवन, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य wares विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 

.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 

१४. 


सह सचिव/ उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


.सर्व कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. 
१७. 
१८. 


वित्त विभाग (व्यय-१५/आ.पु.क), मंत्रालय, मुंबई 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-१४), मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (आस्था-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


